अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक या कार्यालयातील 
२८-व्यावसायिक सेवा या उपशीर्षाखालील 
रु.४६,३८,२५०/- इतक्या रकमेची प्रलंबित देयके 
सन २०२२-२३ मध्ये अदा करण्यासाठी 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक बीजीएम१०.२३/प्र.क्र.३७/अर्थ -१ 
१५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुबई -४०० ०३२. 
दिनांक-३१ मार्च, २०२३ 


वाचा: 

१. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी नाशिक यांचा क्र. 

मसं/संप्रजसंसु/मअप्रप्र/२६/२०२३ दिनांक 03.03.2023 चा प्रस्ताव. 

२.प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश:- क्र.आस्था-५/लेखा-३/७६, दि.१९.०१.२०२३ 
शासन निर्णय : 

अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक या 
कार्यालयातील २८-व्यावसायिक सेवा या उपशीर्षाखालील खर्चाची रु.४६,३८,२५०/- 
इतक्या रकमेच्या देयकांना प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 
आता, या शासन निर्णयान्वये टाटा कन्सल्टंसी सर्व्हिसेस च्या देयकांना शासन निर्णय 
क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२ दि.१७.०४.२०१५ मधील अटी व शा्तींची 
पूर्तता करण्याच्या अधीन राहून प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. प्रलंबित देयकांचा तपज्ञील वाचा क्र.२ येथील प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशात 
नमूद करण्यात आला आहे. 

३. या प्रकरणी होणारा खर्च मागणी क्र. आय-३, २७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे ००३, 
प्रशिक्षण (०१), आस्थापना (०१)(०१) मुख्य अभियंता व संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक (अनिवार्य) (२७०१ २४८१) २८-व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशीर्षाखाळी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मंजूर झालेल्या तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग झासन निर्णय क्र. विअप्रर०१३ /प्र.क्र.३० /२०१३ 
/विनियम भाग-२ दिनांक १७ एप्रिळ २०१५ व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, 
भाग-पहिला उपविभाग-३ अनु ४ नियम २७(२)(अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार त्यातील विहित अटी व शतींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीएम१०.२३/प्र.क्र.३७/अर्थ -१ 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/""/५७/.॥१॥0१959॥॥9.00०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२३०३३१२०३४५७२२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकितकरुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Vidya Girish 
Deshpande 


(विद्या देशपांडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर 
अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 

अर्थ १ संग्रहार्थ 


०८ Av AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


